अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 
अधिनस्त पुरवठा यंत्रणेतील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल 
मर्यादा व मंजुरीच्या अधिकारात सुधारणा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वैदेप्र-३३२१/प्र.क्र. ०१/ना.पु.१५ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०१ मार्च, २०२४. 


संदर्भ :- 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. वैखप्र-२०१६/प्र.क्र.१६/२१०६/राकावि-२, 
दि.१६ मार्च, २०१६. 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. वैखप्र-२०१८/प्र.क्र.४८८/२०१८/राकावि-२, 
दि. ०६ जून, २०१९. 

३) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. वैदेप्र-३३२१/प्र.क्र. ०१/ 
ना.पु.१५, दि.०७ एप्रिल, २०२१. 

४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०२२/प्र.क्र. १२०/राकावि-२, 
दि.१७ जानेवारी, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


शासकीय अधिकारी/कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) 
नियम, १९६१ व त्यानुषंगाने शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय यामधील तरतुदींच्या अधीन 
राहून वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्ती मंजुर करण्यात येते. 


सं.क्र. २ येथील शासन निर्णय, दि.०६ जून, २०१९ व UH. ३ येथील शासन निर्णय, 
दि.७.०४.२०२१ अन्वये या विभागाच्या अधिनस्थ पुरवठा यंत्रणेतील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निव्वळ 
वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या मंजुरीकरीता विभाग प्रमुख व प्रादेशिक विभाग प्रमुख घोषित करण्यात आले 
आहेत. 


सं.क्र. ४ येथील शासन निर्णय, दि. १७.०१.२०२३ अन्वये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकिय 
खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व मंजुरीच्या अधिकारात सुधारणा करण्यात आली 
असल्याने अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त पुरवठा यंत्रणेतील शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकिय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व मंजुरीच्या अधिकारात सुधारणा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैदेप्र-३३२१/प्र.क्र. ०१/ना.पु.१५ 


-: शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकिय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी 
निर्गमित केलेले शासन निर्णय यामधील तरतुदींच्या अधीन राहून व सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन 
निर्णय, 99.09.2023 अन्वये या विभागाच्या अधिनस्त पुरवठा यंत्रणेतील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकिय 
खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व मंजुरीच्या अधिकारात खालीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र सक्षम निव्वळ वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या वैद्यकिय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीचे 
प्राधिकारी मंजुरीकरीता विभागाच्या अधिनस्थ पुरवठा सुधारीत अधिकार 
यंत्रणेच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये विभाग 
प्रमुख व प्रादेशिक विभाग प्रमुख म्हणून घोषित 
सक्षम प्राधिकारी यांचे पदनाम 
7 . | Fated | अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, रु.५,००,०००/- 
प्रशासकीय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, | (अक्षरी रुपये पाच लक्ष) वरील 
विभाग प्रमुख | मंत्रालय, मुंबई. प्रकरणे 
२. | विभाग प्रमुख | नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, | रु. ३,००,०००/- 
मुंबई (मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्राकरिता) (अक्षरी रु. तीन लक्ष) वरील 
उप आयुक्‍त (पुरवठ), परंतु रु.५,००,०००/- (अक्षरी 
कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/ । रुपये पाच लक्ष) पर्यंतची 
नागपूर विभाग. प्रकरणे 
३. | प्रादेशिक सर्व उप नियंत्रक, शिधावाटप रु.३,००,०००/- 
विभाग प्रमुख | (मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्राकरिता) (अक्षरी रुपये पाच लक्ष) 
सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / पर्यंतची प्रकरणे 
सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 


२. याद्वारे शासन असे निर्देश देत आहे की, उपरोक्त तक्त्यात घोषित विभाग प्रमुख व प्रादेशिक 
विभाग प्रमुख यांनी त्यांच्या स्तरावर वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या प्रकरणांना महाराष्ट्र राज्य सेवा 
(वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामधील तरतुदी 
काटेकोरपणे तपासून मंजुरी द्यावी. 


३. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागांतर्गत पुरवठा यंत्रणेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमधील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निव्वळ वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीस मंजुरी देताना यासंदर्भात सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अटी व शातींची पूर्तता होत असल्याची खातरजमा करावी 
तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि.१७ जानेवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींचे तंतोतंत 
पालन करण्यात यावे. 


४. हा शासन निर्णय प्रलंबित प्रकरणांना देखील लागू करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैदेप्र-३३२१/प्र.क्र. ०१/ना.पु.१५ 


षु ह 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३०११७४१२६५००६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wd: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by TATOBA MARUTI KOLEKAR 

TATO BA MA R UT | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f6809ddecc0e0507860e37e9935ab3a7013510f4fe04fad27512 
588a0bc8el 5f, postalCode=400032, st=Mah. hy 


as| 
INumber=9915405908628D01955F3675ACC122F51E0C39F63F7CC 
88EEC49CD05616991FD, cn=TATOBA MARUTI KOLEKAR 


D 2024.03.01 17:51:14 +05'30' 


(तातोबा कोळेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.मंत्री, अ. ना. पु. व ग्रा. सं. यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, अ. ना. पु. व ग्रा. सं.वि. यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
नियंत्रक शिधावाटप व संचाळक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

सर्व उप आयुक्त (पुरवठ). 

सर्व उप नियंत्रक, शिधावाटप. 

सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 


०अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


१ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
२) निवड नस्ती, ना.पु.१५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


